पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्‍तालयाकरीता 
नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस - १०१८/प्र.क्र.६४/अर्थ-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ ऑगस्ट, २०१८ 
वाचा : 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक: एपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३, दि.२८ मे, २०१८. 


संदर्भाधिन, दि. २८ मे, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती 
करण्यात आलेली आहे. तसेच, पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिचवड यांना वित्तीय अधिकार नियम १९७८ मधील 
भाग-१, अनुक्रमांक १ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभाग 
प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. तसेच, सदर आयुक्‍तालयासाठी पोलीस आयुक्‍त दर्जाच्या 
अधिकाऱ्याची पदनिर्मितीसुध्दा करण्यात आलेली आहे. 
सदर पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्‍त कार्यालयाकरिता आवर्ती व अनावर्ती खर्चाच्या अनुषंगाने कार्यवाही 
करण्यासाठी इतर तद्नुषांगिक कामकाजाकरिता अपर पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी (Drawing & Disbursing Officer) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. पोलीस आयुक्त, 
पिंपरी चिचवड हे त्या उद्देशाकरिता नियंत्रक अधिकारी (Controlling Officer) म्हणून राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८३०११५१३५०४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil J Sovitkar 

‘ ‘ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

S (1 n | | J Sovitka r 2.5.4.20=3d8ee3 1cf28155a3c297f1c4b60ba7aa7197b 

86c24ce4eb660c798al afe6f9cc, cn=Sunil J Sovitkar 

Date: 2018.08.31 16:57:07 +05'30' 


(सुनिल ज.सोवितकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस आयुक्त, पुणे 
३. पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड 
४. अपर पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड 


५. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/ नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
७. कक्ष अधिकारी, पोल-३/ निवडनस्ती (अर्थ-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


